जलसंपदा विभागाच्या सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता/प्रशासकीय मान्यता प्राप्त प्रकल्पांना राज्य 
वित्त विभागाची सहमती (SFC) व गुंतवणूक प्रमाणपत्र 
(Investment Concurrence) देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०१८/३०९/( प्र.क्र.७२/१८)/ म.प्र. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ फ़ेब्रुवारी,२०१९. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील नद्यांवर बंधारे/धरणे बांधून त्याद्वारे उपलब्ध होणा-या पाण्याचे नियोजन करून शेतीसाठी 
सिंचन तसेच अन्य कारणास्तव जनतेला पाणी उपलब्ध करून देणे हे जलसंपदा विभागाचे प्रमुख कार्य आहे. 
त्यासाठी राज्यातील विविध नद्यांवर उपलब्ध साधनांच्या मर्यादेत धरणे, सिंचन योजना हाती घेण्यात येतात. 
तथापि, या योजनांसाठी लागणारी जमीन, ती अधिग्रहित करण्यासाठी लागणारा कालावधी तसेच 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी येणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात असल्याने प्रकरण परत्वे केंद्र शासनाच्या 
विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून घ्यावा लागतो. केंद्रीय जळ आयोगाच्या Guidelines for 
submission, Appraisal and Acceptance of Irrigation and Multi-purpose projects २०१७ मधील 
तरतूदीनुसार केंद्र शासनाच्या Advisory committee = अंतिम मंजुरी करिता केंद्रीय जल आयोगाने 
योजनेची किंमत, लाभव्यय गुणोत्तर इत्यादी तपासणे व राज्य शासनाने योजनेच्या अंतिम किंमतीस राज्याच्या 
वित्त विभागाची सहमती (State Finance Clearance) घेणे आवश्‍यक आहे. वरील तरतुदीनुसार ज्या 
प्रकल्पांना सक्षम प्राधिकरणाकडून (व्यय अग्रक्रम समिती/मा. मंत्रीमंडळ) सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
आहे, अशा प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य/अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी वित्त विभागाची गुंतवणूक विषयक 
सहमती (State Finance Clearance) यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडून घेण्यात येत होती. या संदर्भात दिनांक 
०४/०४/२०१८ रोजी सचिव (व्यय) वित्त विभाग यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत कालापव्यय टाळण्यासाठी यापुढे 
जलसंपदा विभागातील प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास नियोजन व वित्त विभागाच्या 
शिफ़ारशीने व्यय अग्रक्रम समिती किंवा मा. मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त असल्यास प्रकल्पाच्या मंजूर 
किंमतीस गुंतवणूक विषयक सहमती (Investment Concurrence) व वित्त विभागाची सहमती (State 
Finance Clearance) या करिता वेगळ्या मान्यतेची आवश्‍यकता नसावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली. 
सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन होते. यास अनुसरून पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त प्रस्तावनेनुसार यापुढे वित्त व नियोजन विभागांच्या सहमतीने प्रशासकीय मान्यता/ सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असलेल्या प्रकल्पांना नियोजन व वित्त विभागाच्या शिफ़ारझीने व्यय अग्रक्रम समिती 
किंवा मा.मंत्रीमंडळाची मान्यता असलेली प्रशासकीय मान्यता/सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त निश्चित 
किंमत ही गुंतवणूक विषयक सहमती (Investment Concurrence) व वित्त विभागाची सहमती (State 
Finance Clearance) या प्रयोजनार्थ केंद्र शासनास कळविण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकिर्ण-२०१८/३०९/( प्र.क्र.७२/१८)/ म.प्र. 


अशी प्रशासकीय मान्यता/सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत म्हणजे ज्या किंमतीस यथायोग्य 
सक्षम स्तरावर मान्यता मिळालेली ती किंमत ज्यामध्ये दरसूचीवर, अथवा अन्य कारणांमुळे अद्यावतीकरण 
अपेक्षित नाही, हे स्पष्ट करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३६/का.१४३४, दि.०१/१०/२०१८ व 
वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७४/२०१८/व्यय-१२, दि.१६/११/२०१८ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२०४१४४५४३०७२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. गलका 
Dharane Mallika rj UN oN: CN = Dharane Mallkarjun lappa, CN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
lra a OU = Water Resources Department 
pp Date: 2019.02.04 14:51:26 +05'30' 


सहपत्र :- VISTA 17 2 (म.ई.धरणे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, सहपत्रांसह :- 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१२) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे 
१३) मुख्य अभियंता (द.व प्र] व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


AJ बि 


५५॥६४५ 


८८0) 


S co 
YS > Pe De Se IS Sse 5-2 २ 


aon 


१४) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१५) उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्यासन 9838), मंत्रालय, मुंबई. 

मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


१६ 
१७ 
4¢ 


१९ 


YS र..> ei a 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकिर्ण-२०१८/३०९/( प्र.क्र.७२/१८)/ म.प्र. 


शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१८/३०९/(प्र.क्र.9७२/१८)/म.प्र. दि.०४/०२/२०१९ चे जोडपत्र. 


Annexure 1 


Government of Maharashtra 


E-mail:- ..................@maharashtra.gov.in @ maharashtra. gov.in No.MISC-2019/.../(C.R..../... /MP 
Office Phone No.( 0222279 3889 ) Water Resources Department, 
Madam Kama Road, 


Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai-400032 
Date:- /02/2019 


Director —PA(S), 

Government of India, 

Central Water Commission, 

Project Appraisal (South) Directorate, 
410(S), Seva Bhawan, R.K. Puram, 
New Delhi-110066. 


Subject:-State Finance Concurrence for .............. (Name of Project) 
(Maharashtra State). 


Ref :-1. Your Office Letter No .CWC ..... 
Sir, 


This has reference to your letter cited at Sr.No. 1 for submitting the State 
Finance Concurrence (SFC) for ........... (Name of Project).The Government of 


In view of above, it is requested to expedite the process. 
Thanking you, 


Attachment : As above. 
Yours faithfully, 


(XXXXXXXXX) 
Deputy Secretary to 
Govt. of Maharashtra 


Copy to Desk (MP). 


पृष्ठफपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकिर्ण-२०१८/३०९/( प्र.क्र.७२/१८)/ म.प्र. 


शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१८/३०९/(प्र.क्र.9२/१८)/म.प्र., दि. ०४/०२/२०१९ चे सहपत्र. 


Annexure 2 


Government of Maharashtra 


E-mail:- ..................@maharashtra.gov.in @ maharashtra. gov.in No.MISC-2019/.../(C.R..../...)/MP 
Office Phone No.( 0222279 3889 ) Water Resources Department, 
Madam Kama Road, 
Hutatma Rajguru Chowk, 


Mantralaya, Mumbai-400032 
Date:- /02/2019 


Commissioner (SPR), 
Ministry of Water Resources, 
Shramshakti Bhawan, 
Government of India, 

New Delhi. 


Sub:- Investment Clearance Proposal to ............. (Name of Project) 
(Maharashtra state) 


Ref:- 1. Corporation Letter No. 
2. Govt. of India, MoWR, Letter No...... 


Sir, 

The Project proposal of ............. (Name of Project), Maharashtra State is 
accepted by Advisory committee in its....... TAC meeting held on dt. .../.../20... at 
CWC, Delhi for Rs. ........ Crore (Price Level 20...- 20...). 

As desired, the Investment Clearance Proposal for .......... (Name of Project) is 
prepared on the guidelines issued by MoWR (Ref No.2) and same is submitted 
herewith for furher necessary action please. 


Attachment : As above. 
Yours Faithfully, 


(XXXXXXXXXXXXX) 
Deputy Secretary to 
Government of Maharashtra 


Copy to 


1. The Chairman, Central Water Commission, Seva Bhavan, R.K. Puram New 
Delhi-110066 for information please. 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकिर्ण-२०१८/३०९/( प्र.क्र.७२/१८)/ म.प्र. 


2. The Director (Appraisal), Central Water Commission, CGO Complex, 
Block C, Seminary Hills, Nagpur for information please. 

3. Respective Executive Director, Irrigation Development Corporation, for 
information and necessary action. 

4. Respective Chief Engineer, Water Resources Department, for information and 
necessary action. 

5. P.A. to C.E. & J.S., Water Resources Department, Mantralaya Mumbai- 


400032. 

6. Deputy Secretary (P&M), Water Resources Department, Mantralaya Mumbai- 
400032. 

7. Desk (MP). 


पृष्ठपपैकी५ 


